RNI No. MAHBIL2012 / 47976 
www.dgps.maharashtra.gov.in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - पुणे विभागीय पुरवणी 


वर्ष - १० , अंक -६ ] 


मंगळवार , जुलै २७ , २०२१ / श्रावण ५ , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे ५ 


असाधारण क्रमांक ६ 
प्राधिकृत प्रकाशन 

नगर विकास विभाग , 
मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरू चौक , 
चौथा मजला , मुख्य इमारत , मंत्रालय , 

मुंबई -४०० ०३२ . 

दिनांक १४ जुलै २०२१ 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ 

अधिसूचना 


२०१५ अन्वये 


क्रमांक टीपीएस -१८२१ / ११६७ / प्र.क्र . ९ ८ / २०२१ / नवि -१३ .-- ज्याअर्थी , भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २४३ - त मधील खंड - ग आणि महाराष्ट्र 
नियोजन समिती ( रचना व कामे ) अधिनियम , १ ९९९ चे कलम २ ( ग ) मधील तरतुदीनुसार प्राप्त अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासनाने 
नगर विकास विभाग अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -१८ ९९ / ११ ९ १ / प्र . क्र . ८० / ९९ / नवि -१३ , दिनांक २३ जुलै १ ९९९ अन्वये , पुणे शहरासभोवतालचे 
काही क्षेत्र भारतीय संविधानाच्या भाग - ९ - अ च्या प्रयोजनार्थ " पुणे महानगर प्रदेश " म्हणून घोषित केले आहे ; 
आणि ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासनाने अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -१८१५ / १२०४ / १३ / प्र . क्र . ८७ / १५ / नवि -१३ , दिनांक 

३१ 

मार्च 
उक्त अधिनियमाचे कलम ४२ - क , ४२ - ग व ४२ - च अन्वये प्रदान केलेल्या शक्तींचा वापर करून पुणे महानगर क्षेत्रास , पुणे महानगर प्रदेश 
विकास क्षेत्र म्हणून उक्त अधिनियमाचे कलम ४२ - क नुसार घोषित करून कलम ४२ - ग नुसार या घोषित क्षेत्रासाठी पुणे महानगर प्रदेश विकास 
प्राधिकरण ( यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त क्षेत्र विकास प्राधिकरण " असा करण्यात आला आहे ) गठित केले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासनाने दिनांक ४ डिसेंबर २०१५ रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे , पुणे महानगर प्रदेश क्षेत्राची हद्द वाढवून सुधारित 
हद्दवाढ घोषित केली आहे . तसेच दिनांक १० फेब्रुवारी २०१६ रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे , पुणे महानगर प्रदेश क्षेत्राची आणखी हद्द वाढवून सुधारित 
हद्दवाढ घोषित केली आहे . ( यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त महानगर क्षेत्र " असा करण्यात आला आहे ) ; 

आणि ज्याअर्थी , महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल यांनी , महाराष्ट्र महानगर नियोजन समिती ( रचना व कामे ) ( तरतुदी पुढे चालू ठेवणे ) अधिनियम , 
१ ९९९ ( सन २००० चा महा . अधि . क्र .५ ) च्या कलम २ च्या खंड- ( क ) अन्वये महानगर क्षेत्र म्हणून घोषित केलेल्या विवक्षित क्षेत्रांच्या उचित , 
सुव्यवस्थित व शीघ्र विकासाचे समन्वयन व पर्यवेक्षण करण्याच्या आणि अशा विकासाच्या योजना , प्रकल्प व परियोजना यांची अंमलबजावणी 
करण्याच्या प्रयोजनार्थ , अशा प्रदेशातील क्षेत्राकरिता प्राधिकरणे स्थापन करण्यासाठी आणि त्यांच्याशी संबंधित किंवा तद्नुषंगिक बाबीसाठी तरतूद 
करण्याकरिता महाराष्ट्र महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण अध्यादेश , २०१६ ( सन २०१६ चा महा . अध्या . क्र .११ ) दिनांक १३ जून २०१६ 
( यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अध्यादेश " असा करण्यात आला आहे ) प्रख्यापित केला असून यानंतर तो महाराष्ट्र महानगर प्रदेश विकास 
प्राधिकरण अधिनियम , २०१६ ( सन २०१७ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३ ) मध्ये परिवर्तित झाला आहे ; 


( १ ) 


एच -८६ , भाग एक - असा . ( पु.वि.पु . ) - ६ 


२ 


मार्च २०१५ , 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - असाधारण -- पुणे विभागीय पुरवणी , २७ जुलै २०२१ / श्रावण ५ , शके १ ९ ४३ 
आणि ज्याअर्थी , उक्त अध्यादेशाचे कलम ३ चे उप - कलम ( १ ) आणि उक्त अधिनियमाचे कलम ४२ - क , ४२ - ग , ४२ - च अन्वये प्रदान 
अधिकारांचा वापर करून शासन नगर विकास विभाग अधिसूचना क्रमांक पीआरडी -३३१६ / प्र.क्र . ५४ / नवि -७ , दिनांक ११ जुलै २०१६ अन्वये 
उक्त महानगर क्षेत्रासाठी , विशेष करून त्या अधिसूचनेसोबत जोडलेल्या अनुसूचीमध्ये नमूद केलेल्या क्षेत्राकरिता , पुणे महानगर प्रदेश विकास 
प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली आहे ( यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त प्रदेश विकास प्राधिकरण " असा करण्यात आला आहे ) आणि उपरोक्त 
दिनांक 

३१ २०१५ , दिनांक ४ डिसेंबर २०१५ व दिनांक १० फेब्रुवारी २०१६ रोजीच्या अधिसूचना विखंडित करण्यात आल्या आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी , उक्त महानगर क्षेत्राचा उचित , सुव्यवस्थित विकास होण्यासाठी , उक्त अधिनियमाचे कलम ४० ( १ ) ( घ ) अन्वये व त्या 
अनुषंगाने प्राप्त इतर अधिकारांचा वापर करून शासन नगर विकास विभाग अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -१८१७ / प्र.क्र . १७३ / १७ / नवि -१३ , दिनांक 
१८ जानेवारी २०१८ अन्वये , त्या अधिसूचनेसोबत जोडलेल्या अनुसूचीमध्ये नमूद केलेले क्षेत्र , पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकरिता 
अधिसूचित क्षेत्र 

म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात आले असून या अधिसूचित क्षेत्रासाठी पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची , त्याच्या स्थापनेपासून 
म्हणजेच दिनांक ३१ मार्च २०१५ पासून " विशेष नियोजन प्राधिकरण " म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासनाने नगर विकास विभाग अधिसूचना क्रमांक पीएमसी -२०२० / प्र . क्र . ३२२ / नवि -२२ , दिनांक ३० जून 
२०२१ अन्वये , त्यासोबत जोडलेल्या अनुसूची -१ मध्ये नमूद एकूण २३ महसुली गावांचा ( यापुढे ज्यांचा उल्लेख " उक्त २३ गावे " असा करण्यात 
आला आहे ) पुणे महानगरपालिका हद्दीत समावेश करून पुणे महानगरपालिकेची हद्द सुधारित करण्यात आली आहे । 

आणि ज्याअर्थी , उक्त प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या प्रस्तावानुसार , उक्त २३ गावे ही प्रादेशिक योजना क्षेत्रामध्ये समाविष्ट असून , प्रादेशिक 
योजनेमध्ये दुय्यम स्वरूपाचे रस्ते ( Secondary and Collector Roads ) प्रस्तावित केलेले नाहीत . जागेच्या उपलब्धतेनुसार रस्ते विकसित 
झाले असून त्यांची आखणी नियोजनबद्ध नाही व रुंदी आवश्यकतेनुसार कमी आहे . प्रादेशिक योजनेमध्ये विविध सार्वजनिक वापरासाठी आरक्षणे 
प्रस्तावित न केल्याने सार्वजनिक सोयी - सुविधा विकसित झालेल्या नाहीत . अशा प्रकारे सदर २३ गावांतील क्षेत्र हे अविकसित स्वरूपात असून 
याठिकाणचा विकास हा योजनाविरहित व अनियंत्रित स्वरूपाचा झाल्याचे दिसून येते 

आणि ज्याअर्थी , उक्त नमूद वस्तुस्थितीचा विचार करता , पुणे महानगरपालिका हद्दीतील उक्त २३ गावांचे अविकसित क्षेत्र अधिसूचित 
करून त्याकरिता उक्त प्रदेश विकास प्राधिकरणाची " विशेष नियोजन प्राधिकरण " म्हणून नियुक्ती करणे आवश्यक असल्याचे शासनाचे मत 
झाले आहे . 


35 


आता त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाचे कलम ४० ( १ ) व कलम ४० ( १ ) ( घ ) अन्वये प्राप्त अधिकारांचा उपयोग करून राज्य शासन याद्वारे 
असे घोषित करीत आहे की .- 


॥ 


पुणे महानगरपालिका हद्दीतील खालील परिशेष्ट - अ मध्ये नमूद २३ गावांचे अविकसित क्षेत्र अधिसूचित करून त्याकरिता पुणे महानगर 
प्रदेश विकास प्राधिकरणाची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती करण्यात येत आहे . " 


परिशिष्ट - अ 


अनु . क्र . 


गावाचे नाव 


क्षेत्र 


१ 


२ 


३ 


१ 


म्हाळुगे 


२ 


३ 


सूस 
बावधन ( बु ) 
किरकिटवाडी 


४ 


५ 


पिसोळी 


६ 


कोंढवे - धावडे 


संपूर्ण गावाचे महसूल क्षेत्र 
संपूर्ण गावाचे महसूल क्षेत्र 
संपूर्ण गावाचे मह 

महसूल 

क्षेत्र 
संपूर्ण गावाचे महसूल क्षेत्र 
संपूर्ण गावाचे महसूल क्षेत्र 
संपूर्ण गावाचे महसूल क्षेत्र 
संपूर्ण गावाचे 

महसूल 

क्षेत्र 
संपूर्ण गावाचे महसूल क्षेत्र 
संपूर्ण गावाचे महसूल क्षेत्र 
संपूर्ण गावाचे 

क्षेत्र 
संपूर्ण गावाचे महसूल क्षेत्र 
संपूर्ण गावाचे 

महसूल 

क्षेत्र 


७ 


कोपरे 


८ 


नांदेड 


९ 


खडकवासला 


१० 


मांजरी बुद्रुक 


महसूल 


११ 


नहे 


१२ 


होळकरवाडी 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - असाधारण -- पुणे विभागीय पुरवणी , २७ जुलै २०२१ / श्रावण ५ , शके १ ९ ४३ 


३ 


परिशिष्ट - अ -- चालू 


अनु . क्र . 


१ 


गावाचे नाव 

क्षेत्र 
२ 

३ 
१३ औताडे - हांडेवाडी 

संपूर्ण गावाचे 

महसूल 

क्षेत्र 
१४ वडाची वाडी 

संपूर्ण गावाचे महसूल क्षेत्र 
१५ शेवाळेवाडी 

संपूर्ण गावाचे महसूल क्षेत्र 
१६ नांदोशी 

संपूर्ण गावाचे महसूल क्षेत्र 
१७ सणसनगर 

संपूर्ण गावाचे 

महसूल 

क्षेत्र 
१८ मांगडेवाडी 

संपूर्ण गावाचे 

महसूल क्षेत्र 
१ ९ भिलारेवाडी 

संपूर्ण गावाचे 

महसूल 

क्षेत्र 
२० गुजर निंबाळकरवाडी 

संपूर्ण गावाचे 

महसूल 

क्षेत्र 
२१ जांभुळवाडी 

संपूर्ण गावाचे महसूल क्षेत्र 
२२ कोळेवाडी 

संपूर्ण गावाचे महसूल क्षेत्र 
२३ वाघोली 

संपूर्ण गावाचे महसूल क्षेत्र 
उक्त २३ गावांच्या सीमा दर्शविणारे नकाशे नागरिकांच्या अवलोकनार्थ खालील कार्यालयात , कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन 
वेळेत उपलब्ध राहील . 


( १ ) आयुक्त , पुणे महानगरपालिका , पुणे . 
( २ ) महानगर आयुक्त , पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण , 
( ३ ) सहसंचालक , नगर रचना , पुणे विभाग , पुणे . 
( ४ ) सहायक संचालक , नगर रचना , पुणे शाखा , पुणे . 
प्रस्तुत अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in ( कायदे / नियम ) या संकेतस्थळावर उपलब्ध राहील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


नोरेश्वर र . शेन्डे , 


सह सचिव , महाराष्ट्र शासन . 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 
Madam Kama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 

Mantralaya , Mumbai - 400032 
dated 14th July 2021 

Notification 


Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 

No. TPS - 1821 / 1167 / CR - 98 / 2021 / UD - 13. — Whereas , in exercise of the powers conferred by Clause ( C ) 
of the Article 243 - P of the Constitution of India and by Clause ( c ) of Section 2 of the Maharashtra 
Metropolitan Planning Committee ( Constitution and Functions ) Act , 1999 , the Government of Maharashtra 
in Urban Development Department vide Notification No.TPS - 1899 / 1191 / CR - 80 / 99 / UD - 13 , dated 23rd 
July 1999 , declared some area around Pune City , as the " Pune Metropolitan Area " for the purpose of 
Part IX - A of the Constitution of India ; 

and whereas , in exercise of the powers conferred by Sections 41 - A , 42 - C and 42 - F of the said 
Act , the Government of Maharashtra vide Notification No. TPS - 1815 / 1204 / 13 / CR - 87 / 15 / UD - 13 , dated 


8 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - असाधारण -- पुणे विभागीय पुरवणी , २७ जुलै २०२१ / श्रावण ५ , शके १ ९ ४३ 
31st March 2015 declared the Pune Metropolitan Area as a " Pune Metropolitan Region Development 
Area , under Section 42 - A of the said Act and thereof constituted " Pune Metropolitan Area Region 
Development Authority " ( hereinafter referred to as " the said Area Development Authority " ) , for this 
declared area ; 

and whereas , Government of Maharashtra vide Notification , dated 4th December 2015 , has extended 
the limits and revised the limits of Pune Metroplitan Region Area . Also , vide Notification dated 
10th February 2016 , Government has further extended the limits and revised the limits of Pune Metropolitan 
Region Area ( hereinafter referred to as " the said Metropolitan Area " ) ; 

and whereas , the Governor of Maharashtra has promulgated the Maharashtra Metropolitan Region 
Development Authority Ordinance , 2016 ( Mah . Ord . XI of 2016 ) ( hereinafter referred to as " the said 
Ordinance " ) on 13th June 2016 , to provide for establishment of the Authorities for certain areas declared 
as Metropolitan Areas under Clause ( C ) of Section 2 of the Maharashtra Metropolitan Planning Committees 
( Constitute and Functions ) ( Continuatioin of Provisions ) Act , 1999 ( Mah . V of 2000 ) , for the purpose of 
co - ordinating and supervising the proper orderly and rapid development of the said area in such regions 
and of executing projects and schemes for such development , and to provide for connected therewith 
or incidental thereto ; which is thereafter converted into the Maharashtra Metropolitan Region Development 
Authority Act , 2016 ( Mah . Act 3 of 2017 ) ; 

and whereas , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 3 of the said 
Ordinance and Section 42 - A , 42 - C , 42 - F , of the said act , vide Government in Urban Development 
Department Notification No.PRD - 3316 / CR - 54 / UD - 7 , dated 11th July 2016 , Pune Metropolitan Region 
Development Authority has been established for the said Metropolitan Area , more specifically described 
in the Schedule appended thereto ( hereinafter referred to as " the said Region Development Authority " ) 
and above mentioned notifications dated 31st March 2015 , dated 4th December 2015 and dated 10th 
February 2016 has been rescinded ; 

and whereas , for proper and well planned development of the said Metropolitan Area , in exercise 
of the powers conferred by Section - 40 ( 1 ) ( d ) of the said Act , the Government in Urban Development 
Department , vide Notification No. TPS - 1817 / CR - 173 / 17 / UD - 13 , dated 18th January 2018 , has specified 
the area , more specifically described in the Schedule appended thereto , to be the " Notified Area " for 
Pune Metropolitan Region Development Authority and appointed Pune Metropolitan Region Development 
Authority as Special Planning Authority for such notified area from the date of its establishment i.e. 31st 
March 2015 ; 

and whereas , the Government of Maharashtra vide Urban Development Department Notification 
No. PMC - 2020 / C.R.322 / UD - 22 , dated 30th June 2021 has altered the limits of Pune Municipal Corporation 
by including the 23 villages ( hereinafter referred to as " the said 23 villages " ) as mentioned in the 
Schedule - l appended therein ; 

and whereas , as per the proposal of the said Region Development Authority , the said 23 villages 
are included in Regional Plan and no secondary and Collector roads are proposed in the Regional Plan . 
The roads are developed as per land availability and with no planned alignment also widths are not as 
per requirement . As reservations for various public purposes are not proposed in the Regional Plan , 
no public amenities are developed . Thus , area of the said 23 villages is of undeveloped nature and 
development in this area is unplanned and in uncontrolled manner ; 

and whereas , considering the above facts , the Government is of the opinion that , the undeveloped 
area of the said 23 villages in Pune Municipal Corporation limits should be notified and for this 
area Pune Metropolitan Region Development Authority should be appointed as a Special Planning 
Authority ; 

Now therefore , in exercise of the powers conferred by Section 40 ( 1 ) and Section 40 ( 1 ) ( d ) of the 
said Act , the Government of Maharashtra hereby declares that. 

" Area of the said 23 villages in the Pune Municipal Corporation Limits , as mentioned in the 
Appendix - A appended hereto , is notified and Pune Metropolitan Region Development Authority is 
appointed as the Special Planning Authority for this area . 


WS 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - असाधारण -- पुणे विभागीय पुरवणी , २७ जुलै २०२१ / श्रावण ५ , शके १ ९ ४३ 

Appendix - A 
Sr. No. Name of Village 

Area 
1 Mhalugne 

Entire area of revenue village 
2 Sus 

Entire area of revenue village 
3 Bawdhan Budruk 

Entire area of revenue village 
4 Kirkitwadi 

Entire area of revenue village 
Pisoli 

Entire area of revenue village 
6 Kondhve - Dhawade 

Entire area of revenue village 
7 Kopare 

Entire area of revenue village 
8 Nanded 

Entire area of revenue village 
9 Khadakwasala 

Entire area of revenue village 
10 Manjari Budruk 

Entire area of revenue village 
11 Narhe 

Entire area of revenue village 
12 Holkarwadi 

Entire area of revenue village 
13 Autade - Handewadi 

Entire area of revenue village 
14 Wadachiwadi 

Entire area of revenue village 
15 Shewalewadi 

Entire area of revenue village 
16 Nandoshi 

Entire area of revenue village 
17 Sanasnagar 

Entire area of revenue village 
18 Mangdewadi 

Entire area of revenue village 
19 Bhilarewadi 

Entire area of revenue village 
20 Gujar Nimbalkarwadi 

Entire area of revenue village 
21 Jambhulwadi 

Entire area of revenue village 
22 Kolewadi 

Entire area of revenue village 
23 Wagholi 

Entire area of revenue village 
The Plan showing boundaries of the said 23 villages areas is kept open for inspection by the Public 
at the following offices in office time on all working days . 

( 1 ) The Commissioner , Pune Municipal Corporation , Pune . 
( 2 ) The Metropolitan Commissioner , Pune Metropolitan Region Development Authority , Pune . 
( 3 ) The Joint Director of Town Planning , Pune Division , Pune . 
( 4 ) Assistant Director of Town Planning , Pune Branch , Pune . 

This Notification is made available on the Government of Maharashtra website 
www.maharashtra.gov.in ( Acts / Rules ) . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


NORESHWAR R. SHENDE , 


Joint Secretary , 
Government of Maharashtra . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH 
MORE , PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE - 411 006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF 
GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 . 


EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


